राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन 2029-22 या 
वित्तीय वर्षामध्ये साऊ-सेवार्थ (GAU-SEVARTH) 
प्रणालीसाठी मनुष्यबळ खर्च भागविणे करिता 
रु.५८,६४,६२२ /- निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०६२१/प्र.क्र.९३/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ :-१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४/०६/२०२१. 
2) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (Mahalt) यांचे पत्र 
क्र. MH-IT/OW/0421/00878, दि. 12/04/2021. 


प्रस्तावना :- 
कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 

संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. सदर 

योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता एकूण रुपये २५०० लाख अर्थसंकल्पित केलेले आहेत. 


कृषि विभाग व कृषि विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. बाळासाहेब 
सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे व वसंतराव नाईक राज्य 
कृषि विस्तार व्यवस्थापक प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर व इतर संलग्न कार्यालयासाठी तयार करण्यात 
आलेल्या साऊ सेवार्थ प्रणालीच्या देखभालीसाठी आवश्‍यक मनुष्यबळाचे दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२२ या 
वर्षाचे परिश्रमिक (मानधन) रु.५८,६४,६२२ /- चे देयक Mahal? कडून कृषि विभागास संदर्भ क्र. २ अन्वये प्राप्त 
झाले आहे. सदर मागणीच्या अनुषंगाने राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत मंजूर निधीमधून MahalT यांना रु. 
५८,६४,६२२/- अदा करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. सबब, सदर निधी वितरीत करण्यास व 
निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत मंजूर निधीमधून कृषि विभाग व कृषि विभागाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांसाठी तयार करण्यात आलेल्या “साऊसेवार्थ प्रणालीच्या” देखभाल व विकसनासाठी 
आवर्यक मनुष्यबळाचे दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२२ या वर्षाचे परिश्रमिक (मानधन) रु.५८,६४,६२२/- 
(रुपये अठावन्न लाख चौसष्ट हजार सहाऱी बावीस फक्त) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळास (Maha IT) 
अदा करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु.५८,६४,६२२/- (रुपये अठावन्न लाख 
चौसष्ट हजार सहाशे बावीस फक्त) निधी वितरीत करण्यात येत असून तो पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१- 
२२ करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६२१/प्र.क्र.९३/१४-ओ 


“मागणी क्र.डी-७ 

३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०२) योजना 

(०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 
(कृषि) (३४५१ २७८२), १७ संगणक खर्च 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला रु. ५८,६४,६२२/- निधी कोषागारातून आहरण व 
वितरणासाठी अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून व उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५२/२०२१/व्यय-१, दि. १३/०८/२०२१ 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ करिता “राज्य 
ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” या योजनेस अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध झाल्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा 
शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित करण्यात येईल. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०६१६३२०७५६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महाळेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Shrikant be 
Chandrakant Andge =: = 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रत- 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 
२) मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 
४) मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 
५) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१२ 
१३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


